राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर 
व्यावसायीक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी प्रत्येक 
जिल्हयाच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ 
व मुलीसाठी १ याप्रमाणे ३६ जिल्हयात ७२ शासकीय 
वसतिगृहे भाडयाच्या इमारती घेऊन सुरु करण्याकरिता 
सहायक अनुदान देण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वगृयो-२०२२/प्र. क्र.१९/योजना-५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. २३ फेब्रुवारी, २०२३. 
प्रस्तावना -: 
मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक २७.०९.२०२२ च्या बैठकीत राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, 
भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायीक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी प्रत्येक 
जिल्हयाच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलीसाठी १ याप्रमाणे ३६ जिल्हयात ७२ शासकीय 
वसतिगृहे भाडयाच्या इमारती घेऊन सुरु करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने शासन निर्णय क्र. वगृयो 
२०२०/प्र.क्र.०१/ योजना-५, दि. २९.११.२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर योजना नवीन 
असल्याने त्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
मॅट्रीकोत्तर व्यावसायीक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे 
मुलांसाठी १ व मुलीसाठी १ याप्रमाणे ३६ जिल्हयात ७२ शासकीय वसतिगृहे भाडयाच्या इमारती घेऊन सुरु 
करण्याकरिता मागणी क्र.झेडजी-३, प्रधान शीर्ष २२२५ अंतर्गत नवीन उप शीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


नवीन लेखाशिर्षाचा तपज्लील पुढील प्रमाणे आहे:- 


शिर्षक लेखाशीर्षाचे मराठी नाव लेखाशीर्षाचे इंग्रजी नाव 
मागणी क्रमांक झेडजी-३ ZG-3 
मुख्य लेखाशीर्ष २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित | 2225-Welfare Of Scheduled Cast, 


जमाती इतर मागासवर्गीय व Scheduled Tribes and Other Backward 


अल्पसंख्याक यांये कल्यण Classes and Minorities 
ल यांचे कल 


उप मुख्य लेखाशीर्षे | ० 3 ,मागासवर्गीयांचे कल्याण 03-Welfare of Backward Classes 

गौण शीर्ष २७७,शिक्षण 277-Education 

गट शीर्ष (०६), वसतिगृहे (06) Hostels 

उप गट शीर्ष (०६) (03) मेंट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या | (06) (03) Rental Hostels For students of 


इतर मागास वर्ग विमुक्त जाती. भटक्या Other Backward Classes, Vimukta Jati, 
जमाती व f मागास प्रवर्ग > Nomadic Tribes and Special Backward 
जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग प्रवर्गातील 


Classes pursuing Post-Matriculation 
विद्यार्थ्यासाठी भाडयाने वसतिगृह 


Education. 


शासन निर्णय क्रमांकः वगृयो-२०२२/प्र. क्र.१९/योजना-५ 


अनिवार्य/कार्यक्रम | कार्यक्रम Scheme 
तपशीलवार शीर्ष । ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31, Grants-in-aid (Non-Salary) 
संगणक संकेतांक । २२२५ एफ७०१ 2225F701 


2. हे आदेश महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी) -9, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचारविनिमय करुन 
त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि/चा-१/विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग/युओआर-१७७/२०२२- 
२३, दि.१६.०२.२०२३ तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.०३/अर्थ-५, दि.२०.०२.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२३१६२४५०३६३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARENDRA WAMAN AHER 
N A R E N D ) R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD AND BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=93ab34830c74c1 bdd 18aba7860758 1 bb0e2e31858d9e1919 
99dca16966984dbb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


WAMAN AHER siscescsrsestis 
(नरेंद्र आहेर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रषित:- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 
३. कार्यासन व्यय-१४/अर्थसंकल्प-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. कार्यासन-१४१३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


